मुख्य अभियंता (विप्र, जलसंपदा विभाग, पुणे यांच्या 
कार्यालयातील नियत अस्थायी आस्थापनेवरील 
पदांना दि.०१/०३/२०१९ ते दि.३०/०९/२०१९ या 
कालावधीकरीता मुदतवाढ... 


महाराष्ट्र शासन 
जलसंपदा विभाग 
शासन निर्णय क्र. मुदत-०३१९/(प्र.क्र.११५/१९) /मोप्र-१ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ 
दिनांक : १८ मार्च, २०१९. 


वाचावे : 
१) शासन निर्णय, जलसंपदा विभाग क्रमांक मुदत-०३१८/(प्र.क्र.१८६/१८)/मोप्र-१, 
दि.१६/१०/२०१८. 
२) मुख्य अभियंता (विप्र, जलसंपदा विभाग, पुणे यांचे पत्र क्र. मुअ (वि.प्र,/आ-२/०७३२/ 
२०१९, दि.०५/०२/२०१९ चे पत्र. 


शासन निर्णय : 


मुख्य अभियंता (विप्र, जलसंपदा विभाग, पुणे यांच्या कार्यालयातील नियत अस्थायी 


आस्थापनेवरील १६ अस्थायी पदांना दि.०१/०३/२०१९ ते दि.३०/०९/२०१९ या कालावधीकरीता 


मुदतवाढ देण्यात येत आहे. 


२. उपरोक्त पदांवर होणारा खर्च “मागणी क्र. आय-५ (नियत अस्थायी आस्थापना) ४७०१-मोठे 


व मध्यम पाटबंधारे यावरील भांडवली खर्च, ८० सर्वसाधारण, (१९०) सार्वजनिक क्षेत्रातील व इतर 


उपक्रमातील गुंतवणुका, (०४) योजनेत्तर-वेतनावरील खर्चासाठी भाग भांडवली अंशदान, (०४) (०१) 


महाराष्ट्र कृष्णा खोरे विकास महामंडळास भाग भांडवली Baar, (४७०१ आय १६२)” या 


लेखाशिर्षाखालील मंजूर अनुदानातून भागविण्यात यावा. 


३. हे sear शासन निर्णय, वित्त विभागाच्या शासन निर्णय क्रमांक: पदनि-२०१६/प्र.क्र.८/ 


१६/आ.पु.क., दि.२१/०२/२०१९ अन्वये या विभागांना प्रदान करण्यात आलेल्या प्राधिकारानुसार 


निर्गमित करण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः मुदत-०३१९/(प्र.क्र.११५/१९) /मोप्र-१ 


Ce सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा सांकेतांक क्र. २०१९०३१८१५३४१२४७२७ असा आहे. हा 


आदेशा डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 


Ranjit Er dal pinned वा कया 
शी Sig ou=Water विल्ट पाद er tment, 
Shivajirao 0000000 rene 
d2e960f1 670०457601 da7303357626d5f5, 
Ahire Se cs 
(र. शि. अहिरे) 
सहपत्र :- विवरणपत्र-“अ” — —+- 6 १9 कार्यासन अधिकारी महाराष्ट्र ठ]ासन 
सहपत्र - विव _“अ कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन. 


प्रत माहिती तथा आवश्‍यक कार्यवाहीसाठी अग्रेषित. 
१) महालेखापाल (लेखा परिक्षा/लेखा व अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र राज्य, मुंबई/नागपूर, 
) कार्यकारी संचालक, महाराष्ट्र कृष्णा खोरे विकास महामंडळ, पुणे, 
) मुख्य अभियंता (वि.प्र), जलसंपदा विभाग, पुणे, 
४) क.अ., अर्थ-१ कार्यासन, जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 
) क.अ., आ. (प्रशि. कार्यासन, जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 


प्रत, 
मोप्र-१ कार्यासन, संग्रहार्थ. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः मुदत-०३१९/(प्र.क्र.११५/१९) /मोप्र-१ 


विवरणपत्र-“अ” "99 


जलसंपदा विभाग शासन निर्णय क्र. मुदत-०३१९/(प्र.क्र. ११५/१९)/मोप्र-१, 


दिनांक: १८/०३/२०१९ चे सहपत्र 


मुख्य अभियंता (विप्र, जलसंपदा विभाग, पुणे या कार्यालयातील नियत अस्थायी आस्थापनेवरील 
अस्थायी पदांना दि.०१/०३/२०१९ ते दि.३०/०९/२०१९ या कालावधीसाठी मुदतवाढ. 


अ.क्र पदनाम मुदतवाढ देण्यात आलेल्या पदांची 
संख्या 
ia २ ३ 
तांत्रिक पदे 
| 9 | मुख्य अभियंता 1१ a 
२ | सहाय्यक मुख्य अभियंता २ 
३ | उप अभियंता २ 
४ | शाखा अभियंता / क. अभि. २ 
५  । प्रमुख आरेखक 1-1 
अतांत्रिक पदे 

६ | विशेष अधीक्षक 1१ se 
७  । अधीक्षक Pe 
८ | मुख्य दप्तर कारकून 1१ 
९ | प्रथम लिपिक 1१ | 
| do | o । वरिष्ठ लिपिक Pe 
११ | उच्चश्रेणी लघुलेखक Pe 
१२ | टंकलेखक २ 
१३ | कनिष्ठ लिपिक 1१ 
१४ | दूरध्वनी चालक 1१] 
१५ | वाहनचालक Pe 
१६ | दप्तरी Pe 
१७ | नाईक Pe 
१८ | Bras Q 
१९ | चौकीदार Pe 

एकूण १६ 

Ranjit कयाय 
Shivajirao Ahipe ५५ 
(र. शि. अहिरे) 


कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


